ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई व संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मराग्रं-२५११/प्र.क्र. ४५ /२०१७/साशि-५ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २४ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, समक्रमांक,दि.१५/०३/२०२१. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पू.क. दि.१०/०८/२०२१. 
3) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र.क्र.१४/२०२१- 
२२/४३१८, दि.१७/०८/२०२१. 


शासन निर्णय : 
ग्रंथालय संचालनालय व संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमधील एकूण १३८ 


अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२१ ते दि. ३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन 
दि.१५.०३.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन 
दि.१०.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने 
ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडून प्राप्त संदर्भाधिन 
दि.१७.०८.२०२१ शोजीच्या प्रस्तावास अनुसरुन ग्रंथालय संचालनालय व संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेली १३८ अस्थायी पदे 
दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


|. सदर पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण केली आहेत, त्याच प्रयोजनासाठी चाळू ठेवण्यात आली आहेत. 
॥. ग्रंथालय संचालनालयाकडे असलेल्या विद्यमान योजनांपैकी कोणतीही योजना संपलेली नाही. 
२. यासंदर्भात होणारा खर्च खालील मुख्यळेखाशिर्षांखाळी मंजूर असलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा:- 
मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५- कला व संस्कृती, १०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, 
(अ) (०१) (०१ ग्रंथालय संचालनालय (२२०५ ०२५१) 
(ब) (०२) (०१) शासकीय मध्यवर्ती, विभागीय व जिल्हा ग्रंथालये (२२०५ ०२७१) 
३. सदर शासन निर्णय हा झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पू.क, 
दि.१०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२५११/प्र.क्र. ४५ /२०१७/साशि-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०८२४११३०१८१२०८ असा आहे. हा 


आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2021.08.24 11:38:47 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


सोबत : विवरणपत्र “अ 


प्रत, 


र्‌. 
qo. 
११, 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई. 

. ग्रंथपाल गट-अ, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई, शासकीय विभागीय ग्रंथालय पुणे/नागपूर. 

. ग्रंथपाळ गट-ब, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती ग्रंथालय, दापोली, शासकीय विभागीय 


ग्रंथालय, अमरावती/औरंगबाद/नाशिक/रत्नागिरी 


. सर्व सहाय्यक ग्रंथालय संचालक,जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, जिल्हा ग्रंथपाल. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. सर्व कोषागार/उपकोषागार अधिकारी 

. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 


वित्त विभाग (अर्थसंकल्प १९), (व्यय -५) (आ.पु.क.) मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी, (साशि-१/आस्था-२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती ( साशि-५) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२५११/प्र.क्र. ४५ /२०१७/साशि-५ 


विवरणपत्र “3p 
(शासन निर्णय क्र: मराग्रं-२५११ /प्र.क्र. ४५/२०१७/साशि-५, दि.२४ ऑगस्ट,२०२१ चे सहपत्र) 
= मंजूर | स्थायी । अस्थायी 
त वर्ग/गट संवर्ग/पदनाम पदांची | पदांची | पदांची 
संख्या | संख्या संख्या 
al ग्रंथालय संचाळक a [- “बै. | Po | 
Te eee चा 
ee उपसंचालक / 
2 | राजपत्रित | . यी ४ ३ बि 
ग्रं वर्ग १ 
सहाय्यक ग्रंथालय संचालक/ 
गट-ब | ग्रंथपाल वर्ग २/ जिल्हा ग्रंथालय 
रै यज त ener सा त ४५ २४ २१ 
राजपत्रित / हस्तलिखित 
अधिकारी/ लेखाधिकारी. 
जिल्हा ग्रंथपाल/ तांत्रिक 
४ सहाय्यक/ग्रंथालय निरिक्षक/ ८४ ५६ २८ 
वितरण सहाय्यक 
५ अधिक्षक/ळलघुलेखक 3 3 Po | 
A गट-क | मुख्य लिपिक १४ |, aes | q 3 
9 वरिष्ठ लिपिक ३६ २९ ७ 
निर्गम सहाय्यक १६ १३ 
९ कनिष्ठ लिपिक ९६ ६५ ३१ 
हि. ० वाहन चाळक ९ ७ जू 
SOAR परिचर/ग्रंथ परिचर/ 
i पृथ:कार/नाईक/ग्रंथवाहक/ग्रंथ 36 30 & 
गट-ड | बांधणीकार 
es शिपाई/ चौकीदार/हमाल/ aes a ae 
माळी/ सफाई कामगार 
एकूण co 308 १३८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


